अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान 
(AIMS), नागपूर या संस्थेस दिव्यांग 
व्यक्‍तींना प्रमाणपत्र वितरीत करण्यास मंजूरी 
देण्याबाबत तसेच ए)]॥]0)  (एवावप€ 
Disability ID) प्रणालीचा यूजर आयडी व 
पासवर्ड देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अप्रवि-२०२०/प्र.क्र.२७२/आरोग्य-६ 
गो.ते. रुग्णालय संकुल इमारत, १० मजला, 
मंत्रालय, एल.टी. मार्ग, मुंबई 
दिनांक: १६ एप्रिळ, २०२१. 


१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:अप्रवि-२०१८/प्र.क्र. ४६/आरोग्य-६, 
दिनांक १४ सप्टेंबर, २०१८. 

२) संचालक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपूर 

यांचे No. AIIMS-NGP/DIR/2019-20/290 दिनांक १९ फेब्रुवारी, २०२० चे पत्र. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे क्र. संआसे/कक्ष-३टे-१०/ 

UDID /यूजरआयडी/७७७४-७५/२०, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०२० चे पत्र. 


AN 
— 


प्रस्तावना:- 


दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ (The Rights of Persons With Disabilities 
Act) नुसार दिव्यांगत्व तपासणी, मुल्यमापन व प्रमाणपत्र वितरणासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना संदर्भ क्र. 
१ येथील शासन निर्णयान्वये निर्गमीत केलेल्या आहेत. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद अ) नुसार 
दिव्यांगत्वाचे मुल्यमापन व प्रमाणपत्र वितरणासाठी वैद्यकीय मंडळे स्थापन करण्यात आली आहेत व 
परिच्छेद ग) नुसार तक्रार/अपील व निर्देशी मंडळ स्थापन करण्यात आली आहेत. 


२. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIMS), नागपूर या संस्थेने दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्यासाठी 
संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयानुसार UDID (Unique Disability ID) प्रणालीचा Login ID व 
Password मिळणेबाबत विंनती केली आहे. 


३. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (१11॥॥8), नागपूर ही केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत असल्याने 
तसेच या संस्थेत विशेष तज्ञ, अतिविशेष तज्ञ, प्रशिक्षित कर्मचारी कार्यरत असून या ठिकाणी 
अत्याधुनिक यंत्रसामग्री उपलब्ध असल्याने सदर संस्थेस दिव्यांग प्रमाणपत्र वितरीत करण्यासाठी 
UDID (Unique Disability ID) प्रणालीचा यूजर आयडी व पासवर्ड देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय क्रमांकःअप्रवि-२०२०, प्र.क्र.२७२/आरोग्य-६, दिनांक १६ एप्रिल, २०२१ 


शासन निर्णय:- 
दिनांक १४ सप्टेंबर, २०१८ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद अ) वैद्यकीय मंडळे अ.क्र. ६ मध्ये 
दिव्यांगत्वाचे मुल्यमापन व प्रमाणपत्र वितरणासाठी खालील संस्था अंतर्भूत करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. रुग्णालय अध्यक्ष सदस्य सचिव । सदस्य विशेष तज्ञ 
६. । अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान | संस्था प्रमुख । वरीष्ठ वेद्यकोय | संबंधित विषयातील 
संस्थान (५11॥॥8), नागपूर अधिकारी विशेष तज्ञ 


२. तसेच सदर संस्थेबाबत परिच्छेद ग) नुसार तक्रार, अपिल व Maal मंडळ खालीलप्रमाणे 
असेल:- 


अ.क्र. | प्रमाणपत्र देणाऱ्या संस्थेचे नाव अपील करावयाच्या मंडळाचे अपिलीय मंडळातील 


नाव सदस्य 
7 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान त्याच संस्थेच्या प्रमुखाचे | १संस्थेचे प्रमुख 
संस्थान (AIMS), नागपूर अध्यक्षतेखालील समिती २)विभाग प्रमुख 


३)संबंधित विशेष तज्ञ 
(यापुर्वी प्रमाणपत्र 
दिलेले तज्ञ वगळून) 


३. त्यानुसार संस्थेने नोडळ ऑफिसर अपंग कल्याण आयुक्त कार्यालय, पुणे या कार्यालयांशी 
संपर्क साधून Login id व Password प्राप्त करून घ्यावा. 


४. संस्थेने संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयानुसार निर्गमीत करण्यात आलेल्या दिव्यांग 
व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार दिव्यांगत्व तपासणी, मुल्यमापन व प्रमाणपत्र वितरणासाठीच्या 
मार्गदर्शक सूचनांनुसार कार्यवाही करावी. 


ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०४१६१०५८३५४०१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


६. महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
S u b h a S h see by soph Nivruti Gadge ae 


रे न 2.5.4.20=1 
47094९4: 
॥१/(॥(॥ GAAGE sce 
Date: 2021.04.16 12:11:01 +05'30' 


(सु.नि.गाडगे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


harashtra, 0' 
postalCode=400032, 


a, 
1930407346db2703eca69fb25a73a3bas6 
'9e877eeaa6372e, cn=Subhash Nivruti 


प्रत, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःअप्रवि-२०२०, प्र.क्र.२७२/आरोग्य-६, दिनांक १६ एप्रिल, २०२१ 


) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 

) मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई . 

६) मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद /विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
) मा. मंत्री, आरोग्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. मंत्री, (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई . 

) मा.राज्यमंत्री, आरोग्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

Go 
११ 
१२ 
93 


) मा.राज्यमंत्री, (सर्व) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधान भवन, मुंबई. 

) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४) प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-०१. 

१५) प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई-०१. 

१६) प्रधान सचिव,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 

१७) प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

) प्रबंधक, मा. उच्च न्यायालय (मूळ शाखा), मुंबई * (पत्राद्वारे) 

) प्रबंधक, मा. उच्च न्यायाळय (अपील शाखा), मुंबई (पत्राद्वारे) 

) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई *(पत्राद्वारे) 
) APA, SRS सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान. 
) संचालक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपूर, प्लॉट नं. २, 

सेक्टर २०, मिहान, नागपूर ४४११०८. 

२३) विभागीय आयुक्त (सवी. 

२४) आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालीका, मुंबई. 

२५) AYIA AGT कल्याण आयुक्‍तालय,पुणे. 

२६) आयुक्‍त, महानगरपालीका (सवी. 

२७ जिल्हाधिकारी (सवी. 

२८) संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

२९) संचालक, वैद्यकिय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 

३०) जिल्हा शल्यचिकित्सक (सवी. 
) 
) 
) 
) 


२२ 


३१) जिल्हा आरोग्य अधिकारी (सवी. 

३२) जिल्हा माहिती अधिकारी (सवी. 

३३) सहसंचालक/ उपसंचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळे (सवी. 

३४) अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालये व रुग्णालये (सवी. 

३५) अधिष्ठाता, वैद्यकिय महाविद्यालय व रुग्णालय (सर्व संबंधित रुग्णालये). 

३६) वैद्यकीय अधिक्षक,ग्रामीण रूग्णालय,उपजिल्हा रूग्णालये (सवी. 

३७) संस्थाप्रमुख, ऑल इंडीया इन्स्टिटयुट ऑफ फिजिकल मेडिसिन अँन्ड रिहेंबिळीटेशन हाजी अली,मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःअप्रवि-२०२०, प्र.क्र.२७२/आरोग्य-६, दिनांक १६ एप्रिल, २०२१ 


३८) संस्था प्रमुख, अलीयावर जंग नॅशनल इन्स्टिटयुट ऑफ स्पीच अँन्ड हिअरींग डिसअबिलिटिज 
(दिव्यांगजन), बांद्रा,मुंबई. 

३९) अधिष्ठाता,के.ई.एम.रूग्णालय,जी.एस.मेडिकल कॉलेज,मुंबई. 

४०) अधिष्ठाता,लो.टि.स्मृ.वै.महाविद्यालळय सायन रूग्णालय,मुंबई. 

४१) अधिष्ठाता,बा.य.ळ.नायर रूग्णालय,मुंबई. 

82) अधिष्ठाता,कुपर रूग्णालय व मेडिकल कॉलेज,मुंबई . 

४३) वैद्यकीय अधिक्षक,राजेवाडी हॉस्पीटल,घाटकोपर,मुंबई. 

४४) वैद्यकीय अधिक्षक,यडावंतराव चव्हाण हॉस्पीटल,पिंपरी चिंचवड,पुणे. 

४५) वैद्यकीय अधिक्षक, डॉ.झाकिर हुसेन हॉस्पीटल,नाशिक. 

४६) संस्था प्रमुख,कुष्ठरोग,कोंढावा,पुणे. 

४७) सह सचिव / उप सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४८)भारतीय जनता पक्ष , महाराष्ट्र प्रदेश वसंतराव भगवान चौक, नरीमन पाईंट , मुंबई-२०. 

४९) शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर मुंबई- २८. 

५० इंडीयन नॅशनल कॉंग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश कॉग्रेस (आय)समिती टिळक भवन, काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, 
दादर, मुंबई- २५. 

५१) राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष, राष्ट्रवादी भवन, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरीमन पाईंट मुंबई- २१. 

42) बहुजन समाज पक्ष, डी-१ इन्सा हठमेंट, आझाद मैदान, मुंबई Yoo ००१. 

५३) भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस. व्ही. पटेल रोड, मुंबई -४०० ००४. 

५४) भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, मार्क्सवादी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, वरळी, 
मुंबई -१३. 

५५) सर्व कार्यासने,सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

५६) निवड नस्ती (आरोग्य-६). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


